महाराष्ट्र शासन 
प्रशिक्षण/सर्वप्राथम्य क्रमांक: कअनि ११२३/प्र.क्र.०९/१४ब 


दिनांक : १९ जून, २०२३ ते ३० जून, २०२३. सामान्य प्रशासन विभाग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०५ जून, २०२३. 
प्रति, 

सह/उप सचिव (आस्थापना) 

मंत्रालयीन विभाग (सोबतच्या यादीप्रमाणे) 

मंत्रालय, मुंबई. 


विषय:- राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२३ मधील प्रशिक्षण. 
कक्ष अधिकारी (गट ब) यांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण. 
संदर्भ:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टीआरएन- ०९/प्र.क्र.३९/०९/१२अ, 
दिनाक २३.०९.२०११ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक कअप-१२१४/प्र.क्र.६५/१४-ब, 
दिनाक १३.०५.२०१५ 
३) महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२, दिनाक ०२.०२.२०२२ 
४) निबंधक, डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, 
अमरावती यांचे पत्र क्र.प्रशि.शाखा/प्रशि.आयोजन/कावि-७२७/२०२३-२०२४, 
दिनाक 22.04.2023. 
महोदय/महोदया, 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनाक २३.०९.२०११ अन्वये सर्व शासकीय 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी प्रशिक्षण धोरण विहीत केळे आहे. सदर राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत गट-ब 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांकरीता पदोन्नतीनंतरच्या प्रशिक्षणाचा कालावधी ०२ आठवडे इतका विहित करण्यात 
आला आहे. तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना दिनाक ०२.०२.२०२२ अन्वये महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२ प्रसिध्द करण्यात आले आहेत. सदर नियमानुसार सर्व 
शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना पायाभूत, उजळणी व पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले 
आहे. 
२. त्यानुसार कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांसाठी डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ 
प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती येथे दिनांक १९.०६.२०२३ ते दिनाक ३०.०६.२०२३ या 
कालावधीमध्ये ०२ आठवड्यांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे. सदर 
प्रशिक्षणाकरिता नामनिर्देशित केलेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांची यादी यासोबत जोडली आहे. (विवरणपत्र-ओ) 
३. सोबत जोडलेल्या (विवरणपत्र-अ) मधील अ.क्र. ७, १३, १५, १७, २४, ३३, ४३ व ५४ येथे नमूद 
कक्ष अधिकाऱ्यांचे नामनिर्देशन यापूर्वी आयोजित प्रशिक्षणासाठी करण्यात आले होते. तथापि, संबंधित 
विभाग/कक्ष अधिकारी यांचेकडून प्राप्त झालेल्या विनंतीनुसार त्यांचे नाव प्रशिक्षणातून वगळण्यात आले 
होते. सदर कक्ष अधिकाऱ्यांचे नामनिर्देशन दिनांक १९.०६.२०२३ ते दिनाक ३०.०६.२०२३ या 
कालावधीतील प्रशिक्षणासाठी पुन्हा करण्यात येत असून वरील अधिकाऱ्यांना सदर प्रशिक्षणासाठी जाणे 
बंधनकारक राहील. सदर प्रशिक्षणातून नाव वगळण्याबाबतची त्यांची कोणतीही विनंती मान्य केली 
जाणार नाही. महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२ मध्ये पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण पूर्ण न 


झासन पत्र क्रमांकः कअनि ११२३/प्र.क्र.०९/१४ब 

करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्याची तरतूद आहे. सदर बाब संबंधीत सर्व प्रशिक्षणार्थी कक्ष 
अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येत आहे. 

४. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरण व महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२ 
अन्वये देण्यात येत असून यासाठी उपस्थिती अनिवार्य आहे. तसेच प्रशिक्षणाबाबत सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन परिपत्रक दिनाक १३.०५.२०१५ मधील सूचना संबंधित प्रशिक्षणार्थीच्या निदर्शनास आणून 
देण्यात याव्यात. 

५. प्रशिक्षणास नामनिर्देशन केलेले अधिकारी हे प्रशिक्षण सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशी दिनाक 
१८.०६.२०२३ रोजी सायंकाळी ८.०० वाजेपर्यंत किंवा प्रशिक्षणाच्या पहिल्या दिवशी दिनाक १९.०६.२०२३ 
रोजी सकाळी ९.०० वाजेपर्यंत डॉ.पंजाबराव carpe विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, 
अमरावती येथे पोहोचतील या बेताने त्यांना कार्यमुक्त करावे. प्रवासासाठी आरक्षणाची गरज लक्षात घेऊन 
प्रशिक्षण कालावधीबाबत प्रशिक्षणार्थीस संबंधित विभागाने तात्काळ कळवावे. नामनिर्देशित कक्ष 
अधिकाऱ्यांना संबंधित विभागप्रमुखांनी कार्यमुक्त करणे सक्तीचे असून, कार्यमुक्‍तीच्या आदेशाची एक प्रत 
संचालक, डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती तसेच या 
कार्यासनास पाठविण्यात यावी. 

६. नामनिर्देशित कक्ष अधिकाऱ्यांनी सत्र Gare: श्री.पंकज शिरभाते (मो.नं.९४२२१५८१८४) 
यांच्याशी संपर्क साधावा. 

9. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आली असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०६०५१२२७००५७०७ असा आहे. सदर पत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 
VINAYAK 
BABURAO MANE 
(वि.बा.माने) 
सोबत - वरीलप्रमाणे अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव 


१) संचालक, डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती. 
उप सचिव (का.१२ 31), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

संबंधित अधिकारी (प्रशासकीय विभागामार्फत) 

खाजगी सचिव, मा.मंत्री (अन्न व औषध प्रशासन), मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
) राज्य माहिती आयोग, नाशिक खंडपीठ, नाशिक. 
) 
) 
) 
) 


AD 


oC 0८ ww 


षु 


-0४) 


महाव्यवस्थापक, मंत्रालय उपाहारगृहे, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सीबीडी-बेलापूर, नवी मुंबई. 
मुख्याधिकारी, नगर पंचायत, बोधवड जि.जळगाव. 
निवडनस्ती/१४ब. 


(२ S 


८“? 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः कअनि ११२३/प्र.क्र.०९/१४ब 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार डॉ.पंजाबराव carpe विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती येथे 


3-40 :-amravatiprabodhini@gmail.com hini@gmail.com 


सत्र संचालक-:- श्री.पंकज शिरभाते (मो.नं.९४२२१५८१८४) 


आयोजित पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण 
विवरणपत्र-अ 
कालावधी 1 स्थळ || 
दिनांक १९.०६.२०२३ ते दिनांक । डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण 
३०.०६.२०२३ प्रबोधिनी, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती ४४४ ६०२. 


प्रशिक्षणार्थी पदनाम : कक्ष अधिकारी 


अ. | श्री/ नाव पदोन्नतीनंतरचा विभाग मोबाईल क्र ई-मेल आयडी 
क्र. | श्रीमती 
१ | २ ३ Po षु & 
po | श्रीमती | वि.ल.भोईटे सामान्य प्रशासन विभाग ९३२२२९८५६७ vidya.bhoite@nic.in_ 
२ श्रीमती | श्वे.ह.सुर्यवंशी en ९४२३६५९३२७ | shweta.suryavanshi@nic.in 
सामान्य प्रशासन 7 T 
(माईणकर) सामान्य प्रशासन विभाग 
3 श्री हे.कि.मोहन Te विभाग ७९७७६३३२०२ h.mohan@nic.in 
8. श्रीमती | छा.ल.फराकटे Te विभाग ८१०८२५३८६१ pharkatechhaya@gmail.com 
५. | श्रीमती | दि.प.परुळेकर विभाग ९८६७८५२२२५ | deepti.oarulekar@nic.in 
(वालावलकर) गृह विभाग 
(वालावलकर) 
& श्रीमती | ते.चं.बिडकर महसूल व वन वि ९८५०३५४२४५ tejashree.jaknaik@nic.in 
सु.जकनाईक) महसूल व वन विभाग 
(ते.सु.जकनाईक) 
9 श्री वि.बा.इंगळे महसूल व वन विभाग ९४२३७५५६५८ vinayak.ingale@nic.in 
८ श्री स.र.दळवी महसूल व वन विभाग ९८३३२४६५४५ sameer.dalvi@nic.in 
8 श्री अ.वि.मुसणे महसूल व वन विभाग ९९७०२४०४६८ anil. musne@nic.in 
| १०. | ० श्री । वि.रा.यादव महसूल व वन विभाग ९८७०१५१२९२ | omsaigoo@gmail.com 
| 99. | १ श्रीमती अ.रा.चुरी कृषि व पदुम विभाग ९९६९०११९७२ aparna.churi@nic.in 
१२ श्री. ज्ञा.आ.आव्हाड शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ७०२१८७०८३० dnyaneshwar.avhad@nic.in 
१३ श्री । प्र.बा.पंडीत नगर विकास विभाग ९३२३१२३२४४ | promod.pandit@nic.in 
१४. | श्रीमती | सु.म.बनकर विकास ७५३६७८४ | supriyadwfeb@gmail.com 
छे Bry नगर विकास विभाग Sean 
(सु.अ. 
१५ श्री । प्र.ल.घोरपडे नगर विकास विभाग ९८९२९९७८१६ | pravin.ghorpade@nic.in 
१६ श्री | प्र.भा.पोच्छी नगर विकास विभाग ९९६००१४२४६ | prabhat.pocchi@nic.in 
१७ श्री द.को.कंक वित्त विभाग ९७०२८८६५७२ dattatray.kank@gmail.com 
q¢ श्रीमती प्रा.अ.चुरी वित्त विभाग ९००४९५३६३९ prachi.churi@nic.in 
48 श्री दि.ज.निर्मळ वित्त ९९६७८३६९३८ dilip .nirmal@nic.in 
अस्थिव्यंग) वेत्त विभाग 
( 
२०. | श्रीमती | त.हे.सावंत वित्त विभाग ९६६४९९९४१० | tanvi.sawant3090@gmail.com 
२१ श्री | ग.ह.तायडे वित्त विभाग ९००४३०४३०० | taydeg’@gmail.com 
(प्रतिनियुक्ती नगर पंचायत, बोधवड 
जि.जळगाव) 
२२. | श्रीमती | भ.चं.पवार वित्त विभाग ९९३०७४३७३० | bhakti.pawar@nic.in 
२३ श्री | प्र.वा.वानखेडे वित्त विभाग ९८९२७६८९५५ | Prashanw.wankhede@nic.in 
प्रतिनियुक्ती मा.मंत्री (अन्न व औषध 
प्रशासन) यांचे कार्यालय (प्रपत्र बढती) 
२४ श्री | सु.ना.कुभार सार्वजनिक बांधकाम विभाग ८४५४९४५९४० | sunil.kumbhar@nic.in 
२५ श्री दि.ज.बऱ्हाटे सार्वजनिक बांधकाम विभाग ८१६९४८५३९८ dinesh.barhate@nic.in 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन पत्र क्रमांकः कअनि ११२३/प्र.क्र.०९/१४ब 


अ. | श्री/ नाव पदोन्नतीनं विभाग मोबाईल क्र ई-मेल आयडी 
क्र. | श्रीमती 
ea Q 3 PB | & 
२६. श्री | आ.शि.निबाळकर | सार्वजनिक बांधकाम विभाग ९८१९६४३१८२ | ananda.nimbalkar@nic.in 
२७. श्री प्रि.का.रावराणे जलसंपदा विभाग ९९६७४०९७२५ pritesh.raorane@nic.in 
२८. | श्रीमती वि.सु.घोडके विधि व न्याय विभाग ९८६७५७१२५७ vilasini.ghodke@nic.in 
२९. श्री वै.म.पाटील विधि ७७०९४४९२० vaibhav.landge@nic.in 
, wish व न्याय विभाग म 
(लांडगे) 
३०. | श्रीमती शि.वि.देशामुख विधि व न्याय विभाग ७३०३१०३०२० sheetal.deshmukh@nic.in 
34. श्री शा.सु.सोनावणे उद्योग उर्जा व कामगार विभाग ७९७७१९८६२६ shamkant.sonavane@nic.in 
32. श्री प्र.द.भिताडे उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग ८१४९४२१४०१ pradip.bhitade@nic.in 
33. | श्रीमती | स्ने.वि.जाधव ग्रामविकास विभाग ७७१८८१४९०३ svjadhavi94I@gmail.com 
४. | श्रीमती | सी.स.आव्हाड ५१८९४४७६८ | seema.avhad@gov.in 
: are) ग्रामविकास विभाग ee 
(सी.शि.वाघ) 
३५. श्री दि.बा.राऊत ग्रामविकास विभाग ९८२०७२७३९१ | deepak.raut@nic.in 
३६. | श्रीमती अं.अ.म्हामुणकर ग्रामविकास विभाग ८०८२६०१४२७ anjali.mhamunkar@nic.in 
3. श्री प्र.प्र.सावंत अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ९८७०३३८४३४ 009590॥॥.590/9॥(७9९(810.1) 
विभाग 
३८. श्री | अ.जा.]ोेवाळे नियोजन विभाग ९६६४७४५११४ | arvindshewale 
३९. | श्रीमती | स्वा.शी.परांजपे नियोजन विभाग ९१६७१९३१२३ swati.paranjpe@nic.in 
४०. | श्रीमती | ज.द.देसाई नियोजन विभाग ८९७६१५९०३६ jayashri.desai@nic.in 
४१. | श्रीमती | daar नियोजन ९८७०११७१०४ vaishalinairo¢ €9@gmail.com 
aaies नेयोजन विभाग 
(सातार्डेकर) 
BQ. श्री बा.बा.गायकवाड नियोजन विभाग ७०२१४५०४७८ balaso.gaikawad@nic.in 
४३. | श्रीमती | मा.र.देशमुख सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य ९५०३९३७०७५ | madhuri.deshmukha@nic.in 
विभाग 
४४. श्री । रा.अ.पाबळे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य ९९८७२६४६२० | _raju.pabale@nic..in 
fa भाग ग 
vy. | श्री | स.वि.धुमक सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य ९९६९४६११९९ | _samit.dhumak@nic.in 
fa 
भाग 
४६. श्री सु.ह.ढेगळे सार्वजनिक आरोग्य विभाग ९८६७९७६१४५ | sunil.dhengle@nic.in 
४७. | श्री | प्र.रा.कोपाडं वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विमाग | ९९६९०५९५७२ | pradip.koparde@nic.in 
Be. श्री नि.श्री.साळुंखे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग ८७७९८६२२७९ nilesh.salunkhe@nic.in 
४९. श्री वि.सु.पाटील पर्यावरण विभाग ८१४९४६५१४० | vijay.patil@nic.in 
Yo, श्री प्र.ग.पवार सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग ७६६६६७४२४२ pramod.pawar@nic.in 
५१. | श्री | तु.सु.शिदे सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग ९८२२८२१६५२ | tushar.shinde@nic.in 
प्रतिनियुक्ती राज्य माहिती आयोग, 
नाशिक खंडपीठ (प्रपत्र बढती) 
द्र. श्री श्री.का.पगारे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ९०८२९८७७७३ shrikrishna.pagare@nic.in 
५३. | श्रीमती | मं.वि.शिवळकर =| कौशल्य विकास व उद्योजकता ९८६९४५३५४१ | mangal.shivalkar@nic.in 
विभाग 
५४. | श्रीमती | सं.वि.पाटील पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग ८६००११०६६८ sandip.patil@nic.in 
५५. श्री अ.सु.देशापांडे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग ८९९९८८९८६५ aniroodha.deshpande@nic.in 
५६. श्री गो.पां.चव्हाण पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग ९९६९१२९७४२ ५००३११७५॥॥७॥.००॥ 
yo. | श्रीमती | म.चे.शिदे मराठी भाषा विभाग ९८६७७८०३२० manisha.ahinde@nic.in 
4d, श्री ना.वा.नारनवरे इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग ९०४९१४९०८५ nagesh.naranware@nic.in 
che श्री सु.श्री.कुंभार इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग ७७०९०३४४७८ sushant.kumbhar@nic.in 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


